केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण 
जीवनोन्नती अभियानांतर्गत दीनदयाल 
उपाध्याय ग्रामीण कौडाल्य योजनेसाठी 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरीताचा सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा निधी 
वितरीत करण्याबाबत... 

(केंद्र हिस्सा -२५०१ २९५३), (राज्य हिस्सा - 
२५०१ २९३५), 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.२३/ कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: - २ नोव्हेंबर, २०१८. 
वाचा - 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि. ०२.०४.२०१८. 
२) केंद्र शासन ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे पत्र क्र. जे-१७०२५ /०१ /२०१५-डीडीयु-जीकेवाय-११सी, 
दि.०७.०९.२०१८ 

३) ग्रामविकास विभागाची नस्ती क्र. मजीअ- २०१८ / प्र.क्र.१५४/ योजना-०३. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र.टी-५, २५०१, 
ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ०१, एकात्मिकृत ग्रामविकास कार्यक्रम, ७९६,जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०६) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियानांतर्गत विशोष कौशल्य विकास 
प्रकल्पासाठी वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम), (केंद्र हिस्सा), ( २५०१ २९५३ ), ३३- अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली 
रु.२२६८.०० लाख इतका व समरुप राज्य हिस्स्यासाठी (09) (०५) आजीविका अंतर्गत कौशल्य विकासासाठी 
विशेष प्रकल्पावरील वित्तीय सहाय (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियान) (राज्य हिस्सा)(कार्यक्रम), 
(२५०१ २९३५), ३३- अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली रु.१०७५.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. 

यानुषंगाने ग्रामविकास विभागाच्या संदर्भीत क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौडाल्य योजनेसाठी ( केंद्र हिस्सा), ( २५०१ 
२९५३), ३३- अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली रु.१११८.६७ लाख व समरुप राज्य हिस्स्यासाठी (२५०१ २९३५), 
३३- अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली रु.७४५.७८ लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, 
ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. नियंत्रण अधिकारी / 
विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार सदर निधी 
याच वर्षात खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; संबंधित अपर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास; आदिवासी विकास विभाग व ग्रामविकास विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र.२३/कार्यासन.६ 


३. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात विविध योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला 
जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाळा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील 
योजनांवर होणा-या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल. 


४. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


प्‌. सदर are निर्णय वित्त विभागाने वाचा येथील क्रमांक १ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३९/ अर्थोपाय, दि.२७.०९.२०१८ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२९१२५६४८४५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


° Digitally signed by Ravindra 
Ra V | Nn d la Digambarrao Aute 


DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D | g am b alfraoO o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
Aute प hoe 630 
रविंद्र दि. औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
१. सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
३. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 
४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
०९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०. ग्रामविकास विभाग, योजना- ०३, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, (का. २/१७/ )/निवड नस्ती (का.६),आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


